सामान्य राज्य सेवा, गट-ब (प्रशासन शाखा) 
संवर्गातील अधीक्षक व तत्सम पदावरील 
अधिकाऱ्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण 
करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन आदेश क्रमांक : पकास-२४१९/प्र.क्र.०५/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२ 
दिनांक : ६ जानेवारी, २०२० 


पहा :- १. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक- एसएटी-१११२/प्र.क्र.४७२/प्रशा-२, 
दिनांक ४ मार्च, २०१३ 

२. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक- ससेप्र-४३१४/प्र.क्र.८९/प्रशा-२, 
दिनांक १६ ऑगस्ट, २०१४ 


शासन Sea :- 
सामान्य राज्य सेवा, गट-ब (प्रशासन शाखा) संवर्गातील अधीक्षक व तत्सम पदावर खाली 


नमूद अधिकाऱ्यांची संदर्भीय शासन निर्णयान्वये २ वर्षाच्या परिविक्षाधीन कालावधीकरिता नियुक्‍ती 


अ. | अधिकाऱ्याचे 
क्र. 


करण्यात आली होती. 


नाव 


रकाना-४ परिविक्षा रकाना-६ 'परिविक्षा 
कालावधीत मधील कालावधीत 
घेतलेली | कारणामुळे | समाधानकारकरि 


अर्जित / disse! त्या पूर्ण केल्यामुळे 


शासन | शासन 
सेवेत सेवेतरुजू | मधील 

नियुक्‍ती | झाल्याचा (दिनांका नुसार 
केलेल्या । दिनांक | परिविक्षा 


आदेशाचा कालावधी पूर्ण | परिवर्तित रजा कालावधी पूर्ण यान सेवा ज्या 
दिनांक होण्याचा | व कालावधी । होण्याचा । दिनांका पासून पुढे 
दिनांक दिनांक | चालू ठेवावयाची 


आहे तो दिनांक 


श्री. संजय विष्णू| ४.०३.१३| 2.08.93 | १.०४.१५ | अजितरजा १५ | १६.०४.१५ १७.०४.२०१५ 
राऊत दिवस 


२ श्री. राजकुमार | 94.02.98 | 2.02.98] २७.०८.१६ 
भारत जाधवर 


२७.०८.१६ २८.०८.२०१६ 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन आदेश क्रमांकः पकास-२४१९/प्र.क्र.०५/प्रशा-२ 


2. सदरहू अधिकाऱ्यांनी परिविक्षा कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण केला असल्यामुळे त्यांची 


नियुक्‍ती त्यांच्या नावांसमोर रकाना क्र. ८ मध्ये दर्शविलेल्या दिनांकापासून पुढे चालू ठेवण्यास मान्यता 


देण्यात येत आहे. 


3. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००१०६१८४६३२०६२१ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by DEEPAK VIJAY SHELAR 

D F E Pp A K V | J AY DN: c=IN, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=6cd30ed620a4fe01f24cb84cc86e7 0f3b8Ff6f1 fdcdb246957 
0c78dabb9acf4ba, postalCode=400032, street=ROOM NO 
4.4,ANNEX BLDG,SCHOOL EDUCATION 


SHELAR cinema 
(दीपक शोलार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


आयुक्‍त (शिक्षण), शिक्षण आयुक्‍त यांचे कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

सर्व संचालक 

संबंधित विभागीय शिक्षण उपसंचालक 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 

५. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 

६. संबंधीत अधिकारी यांना आयुक्‍त (शिक्षण), शिक्षण आयुक्‍त यांचे कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
यांचे कार्यालयामार्फत 

७. निवडनस्ती 


०८ Av AD  -5 


